अर्थसंकल्पीय तरतूदीचे पुनर्वितरण 

“मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, (०३) प्रकल्पबाधित व्यक्तींची 
पुनर्वसाहत, (०३) (०१) आयुक्त, कोकण 
(अनिवार्य) (२२३५ १८७१) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अर्थसं- २०२४/प्र.क्र. ३३/र-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २७ मार्च, २०२४ 


संदर्भ - 
उपायुक्‍त (पुनर्वसन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण यांचे पत्र क्र. पुनर्वसन/कार्या- 
२/पुनर्विनियोजन /२०२४, दिनांक-०२.०२.२०२४ 
प्रस्तावना- 
मागणी क्रमांक सी-५, मुख्य लेखाशीर्ष “2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण” अंतर्गत (03) 
प्रकल्पबाधित व्यक्तींची पुनर्वसाहत, (०३) (०१) आयुक्‍त, कोकण (अनिवार्य) (२२३५ १८७१ या 
लेखाशीर्षाखालील of, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क या उदिष्टातंर्गत देयके प्रलंबित असून 
त्याकरिता पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने याच ळेखाशिर्षाखालील २४, पेट्रोल तेल वंगण या उद्दिष्टा 
अंतर्गत असलेल्या बचतीतून एकूण रूपये २५.०० हजार इतकी तरतूद ०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी 
शुल्क या उद्दिष्टाखाली पुनर्वितरणाद्वारे वळती करून वितरित करण्याची विनंती उपायुक्‍त (पुनर्वसन), 
विभागीय आयुकत कार्यालय, कोकण यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये केळी आहे. 
२. त्या अनुषंगाने मागणी क्रमांक सी-५, लेखाशिर्ष २२३५ १८७१ या अंतर्गत of, दूरध्वनी, वीज व 
पाणी शुल्क व २४, पेट्रोल तेल वंगण या उदिष्टांमध्ये पुनर्वितरण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 
मागणी क्रमांक सी-५, मुख्य SURAT “2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण” अंतर्गत (०३) 
प्रकल्पबाधित व्यक्तींची पुनर्वसाहत, (०३) (०१) आयुक्‍त, कोकण (अनिवार्य) (२२३५ १८७१ या 
लेखाश्ीर्षाखाळील ०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क व २४, पेट्रोल do वंगण या उद्दिष्टांमध्ये 
खालीलप्रमाणे पुनर्वितरण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम हजारात) 
अ उद्दिष्ट सन २०२३-२४ | आतापर्यंत | BEAMS | पुनर्वितरण | पुनवितरणा- 
क्र साठी मंजूर | झालेला | प्रणालीवर | करावयाची | नंतरची 
तरतूद खर्च | अवितरित व | रक्कम (:/-)| तरतूद 
अखर्चित तरतूद 
दि ०६, दूरध्वनी, वीज व ६०.०० ५९.९९ निरंक (+) २५.०० ८५.०० 
पाणी शुल्क 
2 २७, पेट्रोल तेल FM) १६०.०० १८०.०० १८०.०० (-) 24.00 444.00 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं- २०२४/प्र.क्र. ३३/र-८ 


२. उपरोक्त विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या पुनर्वितरणानंतरच्या तरतूदींची नोंद घेऊन 


सदर निधीच्या वितरणाबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित अधिकाऱ्यांनी करावी. 


३. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्रमांक १५१/२०२४/व्यय-१०, दिनांक 
२१.०३.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२७१६२५२३३५१९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


र्‌. 


Digitally signed by SANJAY MAROTI JAGTAP. 

A N AY M A R T | DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9ea94b7d58fc204d63a497943e6c56976c537462d5f2964980c30906 
051d44d7, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


= , st=Maharashtra, 
serialNumber=2C1FC77 1 D686D36A26A8AF979409826984378A73F9D4AEEC 
A990209686CC25BD, cn=SANJAY MAROTI JAGTAP 


Date: 2024.03.27 16:35:47 +05'30' 


(संजय जगताप) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१, नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१, नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
विभागीय आयुक्‍त, कोकण. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, कार्यासन व्यय-९, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प-६, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१०. कक्ष अधिकारी ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
११. कक्ष अधिकारी, पी.ए.सी.कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१२. निवड नस्ती कार्यासन र-८,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


मम मम्मा 


पृष्ठ २ पैकी २ 


